कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील 
उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या 
पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती 
नियमित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: पीओजी-२०२४/प्र.क्र.९७०/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०२.०९.२०२४ 


शासन आदेश 
संदर्भ:- ९.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.९७७/सेवा-२, दि.०३.१२.२०२१. 


२.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२, दि.१३.१२.२०२२. 


उप अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीत खालील तक्त्यामध्ये नमूद 
केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील (वेतनश्रेणी:- ३-१५:४१८००-१३२३००) अभियंत्यांना महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेबा गट-अ मधील उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर वेतनस्तर एस -- २० 
रू. ५६,१०० - १,७७,५००/- या वेतनश्रेणीत संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये तदर्थ स्वरूपात पदोन्नती देण्यात 
आली होती. 


२. दिनांक १३.०७.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली कनिष्ठ (स्था.) संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता सूची विचारात घेऊन सन २०२१-२२ या 
वर्षाची निवडसूची तयार करण्यात आली होती. दिनांक १५.०६.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये दिनांक 
०१.०१.२०२२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी कनिष्ठ अभियंता (स्था.) संवर्गाची सुधारित तात्पुरती अंतिम 
ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता सूचीमध्ये कनिष्ठ अभियंत्यांच्या ज्येष्ठतेत बदल 
झाला असल्याने सन २०२१-२२ या वर्षाची सुधारीत निवडसूची तयार करण्यात आली आहे. 


३. उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०२१-२०२२ च्या सुधारीत 
निवडसूचीतून पात्र ठरलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील खालील अभियंत्यांना या आदेशान्वये उप 
विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. |  अभियंत्यांचे नाव (सर्वश्री) | प्रवर्ग | तदर्थ पदोन्नती दिनांक | 
१. | व्ही.ए.वाघ अ.जा. १३.१२.२०२२ 

२. । दत्तात्रय शे. खुला १३.१२.२०२२ 

३. | अजिनाथ वा.खेडकर भ.ज.(ड) १३.१२.२०२२ 


शासन आदेश क्रमांक: पीओजी-२०२४/प्र.क्र.९७०/सेवा-२, दि.०२.०९.२०२४. 


अ.क्र. | अभियंत्यांचे नाव (सर्वश्री) | प्रवर्ग | तदर्थ पदोन्नती दिनांक | 
४. | प्रकाश राजाराम घोडे अ.ज १३.१२.२०२२ 
५. | संजय कृ.भावसार इ.मा.ब. १३.१२.२०२२ 
६. । शशिकांत दि.सुतार इ.मा.व. ०३.१२.२०२१ 
७. | विनय ता.गायधने इ.मा.ब. ०३.१२.२०२१ 
८. । बळवंत रा.कांबळे अ.जा. ०३.१२.२०२१ 
९. | संदीप वि.पाचकवडे इ.मा.ब. १३.१२.२०२२ 
१०. | संजय र.बोडखे इ.मा.व. ०३.१२.२०२१ 
११. | विश्‍वास बुधाजी नाईव खुला ०३.१२.२०२१ 
१२. | रविंद्र उत्तम पुरी भ.ज.(ब) ०३.१२.२०२१ 
१३. | केलास पा. पतिगराव अ.जा. ०३.१२.२०२१ 
१४. | शरद माधवराव प इ.मा.व. ०३.१२.२०२१९ 
१५. | गुलाब व.बडगुजर खुला ०३.१२.२०२१ 
१६. | माधव मा.पंदिलवाड भ.ज.(ब) ०३.१२.२०२१ 
१७. | गोपाल ज्ञा.बकाले इ.मा.व ०३.१२.२०२१ 
१८. | सुनिल विक्रम बच्छाव इ.मा.व. ०३.१२.२०२१९ 
१९. | संदीप शंकर पाटकर खुला ०३.१२.२०२१ 
२०. । उमेश प्र.प इ.मा.व. ०३.१२.२०२१९ 
२१. ना.गुजरे अ.जा. ०३.१२.२०२१ 
२२. | रमेश आर.गोरे इ.मा.व ०३.१२.२०२१ 
२३. | कुंडलिक भा.शेळके खुला ०३.१२.२०२१ 
२४. | राजेंद्र शि.कुलांगे इ.मा.व. ०३.१२.२०२१ 
२५. | राजाराम हिं. खंडागळे खुला ०३.१२.२०२१ 
२६. । प्रकाश वि. निगडे खुला ०३.१२.२०२१ 
२७. । सदाशिव तु.येजरे खुला ०३.१२.२०२१ 
२८. | करीम बाबूराव शेख खुला ०३.१२.२०२१ 
२९. | एस.डी.मुरकुटे भ.ज.(ब) ०३.१२.२०२१ 
३०. | श्रीकांत उत्तमराव येवले खुला ०३.१२.२०२१ 
३१. | विनायक वामन जोश खुला ०३.१२.२०२१ 
३२. | गणेश ज्ञानेशवर क इ.मा.व ०३.१२.२०२१ 
३३. | सुरेश अ.शिंदे खुला ०३.१२.२०२१ 
३४. | संजय कि.शिंदे खुला ०३.१२.२०२१ 
३५. | सुरेश स.प खुला ०३.१२.२०२१ 
३६. | प्रशांत मा.ढांगे इ.मा.व ०३.१२.२०२१ 
३७. | सुरेश गो.पवार वि.जा.(अ) ०३.१२.२०२१ 
३८. | गोविंद सा.सुर्यवंशी भ.ज.(क) ०३.१२.२०२१ 
३९. | ओमप्रकाश आबासाहेब पाटील खुला ०३.१२.२०२१ 
४०. | अतुल tate खुला ०३.१२.२०२१ 
४१. | अशोक प्र.जगताप भ.ज.(ब) ०३.१२.२०२१ 


शासन आदेश क्रमांक: पीओजी-२०२४/प्र.क्र.९७०/सेवा-२, दि.०२.०९.२०२४. 


अ.क्र. | अभियंत्यांचे नाव (सर्वश्री) | प्रवर्ग | तदर्थ पदोन्नती दिनांक | 
४२. | सुधाकर गो.पवळे इ.मा.व. ०३.१२.२०२१ 
४३. | विजयकुमार पोतदार इ.मा.व. ०३.१२.२०२१९ 
४४. | प्रविणकुमार ना.लावंड खुला ०३.१२.२०२१९ 
४५. | महादेव ज्ञा.चव्हाण वि.जा.(अ) ०३.१२.२०२१ 
४६. | रामराव कि.चव्हाण वि.जा.(अ) ०३.१२.२०२१ 
४७. | संजय वि.बायचळे इ.मा.ब. ०३.१२.२०२१ 
४८. | दयानंद ग्यानोबा सोनकांबळे अ.जा. १३.१२.२०२२ 
४९. | राजेंद्र a बिराजदार खुला ०३.१२.२०२१ 
(क-दिव्यांग) 
Go, | अभय दिनेशराव पालीमव खुला १३.१२.२०२२ 
(क-दिव्यांग) 
५१. | भिमाशंकर मल्लिनाथ मिटकरे खुला १३.१२.२०२२ 
(दिव्यांग(क- 


३. उपरोक्त कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांची पुढील अटींच्या अधीन राहून उप विभागीय अधिकारी 


(स्थापत्य) या पदावरील तदर्थ पदोन्नती नियमित करण्यात येत आहे:- 


१. सदर नियमित पदोन्नती आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.०५.२००४ 
स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक 
०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार करण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक 
०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून 
त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

२. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.१५.०६.२०२३ रोजीच्या तात्पुरत्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीच्या 
विरोधात मा.न्यायाधीकरणात दाखल असलेल्या विविध न्यायालयीन प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून सदर नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

३. तसेच, पदोन्नतीने नियुक्‍ती संदर्भात मा.न्यायाधिकरणात वा मा.न्यायालयात दाखल असलेल्या अन्य इतर 


याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आलेल्या अभियंत्यांपैकी सेवानिवृत्त 


अभियंते बगळता वरील अभियंत्यांना या आदेशान्वये नियमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२४/प्र.क्र.९७०/सेवा-२, दि.०२.०९.२०२४. 
५. संबंधीत सर्व मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते कौ, सदर शासन आदेश हे आपल्या 
अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या व सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच, प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व संबंधीत 


अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०२१८१९१४०२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DATTATRAY 1. 1 ee, 
VASANTRAO KHARKE sete se Te eee SHEE 
(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 
. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे. 
. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा. बां.) कोकण भवन, नबी मुंबई. 
मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अधिदान व लेखाधिकारी/निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ. 
संबधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०. सह/उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई 
११. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) (उपक्रम बगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१५. कार्यासन प्रशा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना-१/३,सेवा-६,संगणक कक्ष,सा.बां.विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१६. संबंधीत अधिकारी यांना त्यांच्या मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत. 
१७.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती). 


PREM SK w 


